श्री. स्नेहल राजेंद्र देशमुख, निरीक्षण अधिकारी 
यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करून 
पदस्थापना करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : निलंब-३३२३/प्र.क्र.१९१/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र. निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, दि.२०.०४.२०१३. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, दि.३१.०१.२०१५. 
३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. निप्रआ-१११८/प्र.क्र.११/११अ, दि.०९.०७.२०१९. 
४) शासन निर्णय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.निआस-६७२१/प्र.क्र.१७/ना.पु.१५,दि.२९.०७.२०२२. 
५) शासन आदेश, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र. निलंब-३३२३/प्र.क्र.११३/ना.पु.१५, 
दि.३१.०३.२०२३. 
६) निलंबन आढावा समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि.३१.०८.२०२३. 
७) नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि.२६.१०.२०२३. 


शासन आदेशा 


ज्याअर्थी, श्री. स्नेहल राजेंद्र देशमुख, निरीक्षण अधिकारी, तहसिल कार्यालय-आर्णी, 
जिल्हा यवतमाळ या पदावर कार्यरत असताना त्यांचेविरूद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ 
(सुधारणा २०१८) च्या कलम ७ व १२ अन्वये पोलीस स्टेशन, आर्णी येथे अपराध क्र. ०११४/२०२३, दिनांक 
०३.०३.२०२३ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ 
च्या नियम ४ च्या पोटनियम (२) (अ) मधील तरतुदीनुसार त्यांचे संदर्भ क्र. ५ येथील दि.३१.०३.२०२३ च्या 
शासन आदेशान्वये दि.०३.०३.२०२३ पासून मानीव निलंबन करण्यात आले आहे. 


२.  त्यार्अर्थी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (५) (क) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून व श्री. स्नेहल देशमुख यांचे निलंबन या आदेशान्वये रद्द करून 
शासन सेवेत पुनःस्थापना करण्यात येत आहे. 


३. तसेच, या आदेशान्वये श्री. स्नेहल राजेंद्र देशमुख, नि.अ. यांची पुनःस्थापनेनंतर निरिक्षण 
अधिकारी, तहसिल कार्यालय पारशिवनी, जि. नागपूर या रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर यांनी सदर आदेशाची अंमलबजावणी करून श्री. स्नेहल 
देशमुख, निरीक्षण अधिकारी यांना रुजू करून घ्यावे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः निलंब-३३२३/प्र.क्र.१९१/ना.पु.१५ 


च. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०२१६११३४२९०६ असा आहे. सदर ATCT 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=86c1e7844a91135f45e7219341 1 1ca2b5dc8481b51e96 
17900038९3 १11९.) 


le! |\Code=400032, st=Maharashti 
INumber=8E2CF7F99A7E33F6152BFF0B34255DD63550B37 
C8FBBB9A98CEE4ECD4336F598, ASMITA RAVINDRA PATIL 


2023.11.02 16:11:23 +05'30' 


(अस्मिता पाटिल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
श्री. स्नेहल राजेंद्र देशमुख, निरीक्षण अधिकारी. 
(उप आयुक्‍त (पुरवठा), अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत) 


प्रत :- 


१) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर . 
५) जिल्हाधिकारी, अमरावती/ नागपूर . 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


ल 


उप आयुक्त (पुरवठा), अमरावती विभाग, अमरावती. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर विभाग, नागपूर. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ/नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई /नागपूर 


£99) 


S 


(३ 


vo 


१०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर 
99) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/अमरावती/ नागपूर. 

१२) कक्ष अधिकारी, ना.पु.१३, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


